महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 
शिपाई अंभोरे सनी भारत,जि.बुलढाणा. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२२/प्र.क्र.६४/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - १७/०३/२०२२. 


वाचा 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग मगौपु-२०१७/प्र. क्र.३६०/२८,दिनांक 39.09.2098. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/३९७ 
दिनांक ०७.०३.२०२२ 
प्रस्तावना 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ३१/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 

महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय 
अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शिपाई अंभोरे सनी भारत,जि.बुलढाणा यांना राष्ट्रपती 
सचिवालयाच्या आदेश क्र. ८०-प्रेस/२०२१, दि.३१ जुलै,२०२१ अन्वये सेनापदक (शौर्यासाठी) हे पदक प्रदान 
करण्यात आले आहे. संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार शिपाई अंभोरे सनी भारत यांना रु. १२,००,०००/- 
(रू. बारा लाख फक्त) इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचालक,सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी उक्त संदर्भ 
क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
शासन निर्णय 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे शौर्य/सेवापदक पदक प्राप्त झाल्याचा 
पदनाम, नाव व पत्ता दिनांक 


नं. ४५९०४५५//, सेना मेडल (शौर्यासाठी) | २६ जानेवारी,२०२१ १२,००,०००/- 
शिपाई अंभोरे सनी भारत 


१३ th Bn The Mahar Regt 
PIN ९११५१३ 
C/o 4& APO 


ल्कलरक्कनरूप्य 


२. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी ५० % म्हणजे रु. ६,००,०००/- 
(रू. सहा लाख फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ५० % रक्कम म्हणजे रु. ६,००,०००/- 
(रू. सहा लाख फक्त) मा.मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत 
सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२२/प्र.क्र.-६४/का-२८ 


३. वरील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रु. ६,००,०००/- 
(रू. सहा लाख फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, Coo - 
इतर खर्च, (००)(०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११३) ०५ - बक्षिसे' या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ 
या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,बुलढाणा यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात Ud आहे.सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,बुलढाणा यांनी कोषागार 
कार्यालय, बुलढाणा येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करावी. 

५. हाझासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र मगौपु-२०१७/प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक ३१.०१.२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१७१२२३३५२९०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shivaji gulabrao gore 


bd bots DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 

h | V a | ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
25. =! 4ec7d72351a68d9f12e80317d75 1 2bf6fl 9c34fee2557% 
3b 
pset ym=FBFOA6AA972F003B5B0C7967AD7B6A3C4FA38DC8, 

U | a [ a (0 (0 re serialNumber=0FB38126D364A4D9F8873B7BC48B4369F 1657CA258 
FC9C6479A2784D539F 4098, cn=Shivaji gulabrao gore 
Date: 2022.03.17 12:24:48 +05'30' 

अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२. 
४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५. 
५.जिल्हाधिकारी, बुलढाणा. 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 
७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती). 
८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, बुलढाणा. 
९.सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई. 
११. शिपाई अंभोरे सनी भारत, 13 th Bn The Mahar Regt, PIN 911513, C/o 56 APO 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


